सार्वजनिक गणेशोत्सव  स्पर्धा-२०२३ 
आयोजनासाठी व स्पर्धेतील विजेत्या 
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या 
पारितोषिक वितरण समारंभासाठी येणा-या 
खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : ३ ऑक्टोबर,२०२३ 
वाचा:- १.शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. पुलदे २०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२, 
दिनांक ४ जुले, २०२३. 


२.प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
पुलदे /२८६५, दि.२० सप्टेंबर,२०२३ 
प्रस्तावना: 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये, दि.१९.९.२०२३ पासून सुरु होणाऱ्या 
गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना राज्य शासनाकडून पुरस्कार 
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर स्पर्धेकरिता संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील “परिशिष्ट- 
ब” नुसार रु.२४,६०,०००/- इतक्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
आता, प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांनी 
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये, सदर कार्यक्रमासाठी रू.४९,७५,०००/-(अक्षरी रूपये एकोणपन्नास 
लक्ष, पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतका खर्च होणार असल्याचे कळविले असून, सदर खर्चास सुधारीत 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.त्यानुसार सदरहू 
प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा -२०२३ या स्पर्धेतील विजेत्या सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांचा पारितोषिक वितरणाचा समारंभ दिनांक १२ ऑक्टोबर,२०२३ रोजी रविंद्र नाटय 
मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर स्पर्धा आयोजनासाठी व त्यातील 
विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी येणा-या 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२ 


रू.४९,७५,०००/-( अक्षरी रूपये एकोणपन्नास लक्ष, पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतक्या खर्चास या शासन 


निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र राज्य उकृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा - २०२३ खर्चाचे अंदाजपत्रक खालीलप्रमाणे आहे- 


अ.क्र बाबनिहाय तपशील अंदाजित खर्च 
1 १_| २ ३ 
डिड पारितोषिक रक्‍कम रू. १८,७५,०००/- 
२ | आवार सजावट, रांगोळी, सेल्फी पॉईट, स्टॉल मांडणी रू. २,२०,०००/- 
3. । प्रकाश ध्वनी, लाईव्ह स्ट्रिमिंग (युट्युब आणि एक मराठी वाहिनी), | रू. ३,८०,०००/- 
छायाचित्रण, एल.इ.डी.व्हिडीओ एडिटिंग, एल.इ.डी.स्क्रीन 
४ | रंगमंच नेपथ्य, फ्लेक्स मांडणी, रंगमंचीय व्यवस्थापन व इतर खर्च रू. १,४०,०००/- 
५ | सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील खर्च रू. ४,२०,०००/- 
६ | समन्वयक मानधन, अन्य यंत्रणा यावरील खर्च (३ महिने स्पर्धा कालावधी) । रू. १,९०,०००/- 
७ | भोजन अल्पोपहार (२ दिवस मुख्य समारोहासह) , रू. १,५०,०००/- 
८ | जाहिरातीवरील खर्च (पारितोषिक वितरण समारंभासह) रू. १२,२५,०००/- 
९ । निवास व्यवस्था (अंदाजित २५० व्यक्‍ती) रू. ६५,०००/- 
| qo o | स्वयंसेवक मानधन (१० स्वयंसेवक) रू. ४०,०००/- 
हित १ । आकस्मिक खर्च रू. ९०,०००/- 
१२ | छपाई,डिझाईन वर्क रू. ९०,०००/- 
१३ | प्रमाणपत्र, पुरस्कार, भेटवस्तू रू. ९०,०००/- 
एकूण रक्‍कम रु. रू. ४९,७५,०००/- 
(सर्व करांसहीत) 


उपरोक्त तक्त्यातील बाबनिहाय खर्चामध्ये १५% पर्यंत (रू.४९,७५,०००/- च्या मर्यादेत) फेरफार 


करण्याचे अधिकार प्रकल्प संचालक,पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांना राहतील. 


२. 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक “झेडडी- ०२,मुख्य लेखाशिर्ष २२०५ कला व 


संस्कृती(१०१) ललित कला शिक्षण (०७)(०१), पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी (२२०५ १४६३) 


५०- इतर खर्च” (अनिवार्य) या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


रः 


प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांना यासाठी 


नियत्रंक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्यास या संबधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२ 


४. सदर कार्यक्रमासाठी होणाऱ्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांनी शासनास एका महिन्याच्या आत सादर करावे. 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३०/२०१३ 
/विनियम, भाग-दोन, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिळला, उपविभाग -तीन, अ.क्र.४, नियम क्र. २७ (२) (अ) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक संगणक क्रमांक २०२३१००३१२३३५३९९२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, व १७ 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 


४: 
U M A N T AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
hi 


2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 14fc8598a9aa217e2508455856 
9 


‘O1adb 1 bb6eft 
pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA1F7149AED1F618E4E, 
INumber=AFCOO6DAAE9SDOF2CF7C7FO9CA18CFOC9C9363, 
A0SE6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 
Date: 2023.10.03 12:37:38 +05'30' 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
q 


) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


o~ 


प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य)यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१०) प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई 

99) महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता -१, महाराष्ट्र, मुंबई 

92) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१५ /अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई 

१३) ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५) अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती/सांका-२ 


-८४) 


&. 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


